पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भाता पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत आणि सन २०२२-२३ या 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसंदर्भाता पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२३. 
संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र, क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३ /पर्यटन, दि.२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दिनांक 02.99.2022. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस २०२२/०७ 
/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दिनांक १६.११.२०२२. 
४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र.४१३ /पर्यटन,दिनांक : ०५.१२. २०२२. 


शासन निर्णय : प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या 
कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, 
मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, अशा कामांबाबत 
पुढील आदेझ्ापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, SAM सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. 
२५.०७.२०२२ व दि.२८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


२. सन 2029-22 वसन २०२२-२३ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामांपैकी काही कामांबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.०२.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णय, दि.०२.११.२०२२ अन्वये पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या कामांसंदर्भात 
पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशा सूचना संदर्भ क्रमांक ३ येथील 
दि.१६.११.२०२२ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या होत्या. 


अ) सन २०२१-२२ या वर्षात वेगवेगळया शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी 
खाली नमूद केलेल्या कामांबाबतची (शासन निर्णयानिहाय) स्थगिती उठविण्यात येत आहे :- 


१) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२१/१२/प्र.क्र.८४२/पर्यटन, दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व जिल्हा कामे अंदाजित रक्‍कम ।वितरीत रक्‍कम 
i aa २ ३ ४ 


१) रायगड- | डॉ. सलीम अली पक्षी अभ्यास व संशोधन 
अलिबाग ।केंद्र, किहिम, तालुका अलिबाग, जिल्हा 
रायगड येथील विकास कामे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


भावे, साने गुरुजी, खेकडा, कोळंबी, कासव 
व बोटीसह कोळी यांचे शिल्प) 


4 किहिम, ता. अलिबाग Repairs to R.Z.P. ee 
Primary School (old) 
2 किहिम, ता. अलिबाग Construction of 
pergola & Pathway to R.Z.P. Primary ९.९१ 
School (old) ह 
3 किहिम, ता. अलिबाग Construction of 
compound wall to R.Z.P. Primary ९.९८ 
School (old) 
एकूण ११९.१० ६०.०० 
२) रायगड- | मौजे साखर येथील श्री सुर्याजी मालुसरे 
अलिबाग । यांचे समाधीस्थळ व परिसराचे सुशोभिकरण २२२.१६ ४५.०० 
करणे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड 
३) रायगड- | मौजे घागरकोंड येथील झुलत्या पूलाचे 
लिवाग वाबेकॉम करा aS २७९ .७० ७५.०० 
अलिबाग । बांधकाम करणे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड 
४ रायगड- | दिवेआगर येथे कासव संवर्धन प्रकल्प ete een 
अलिबाग । उभारणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
५) रायगड- | दिवेआगर येथे पर्यटन मार्केट सुविधा तयार वा 
अलिबाग । करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड wpe 2 
६) रायगड- | हरिहरेश्वर येथे सभामंडप, बैठक व्यवस्था 
अलिबाग । सेल्फी पॉईट तयार करणे, ता.श्रीवर्धन, जि. २१७.०२ १००.०० 
रायगड 
७ रायगड- | दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे समाधी परिसर ताफा ae 
अलिबाग । सुशोभिकरण करणे (टप्पा-१व २) 
८) रायगड- | तळा महादेवाचा तळाव परिसराची पर्यटन 
अलिबाग । दृष्ट्या सुधारणा करणे ता. तळा, जि. ५९.४३ ३०.०० 
रायगड 
९) रायगड- ' द्रोणागिरी डोंगर या पर्यटन स्थळांचा विकास ee Sass 
अलिबाग । करणे, ता. तळा, जि. रायगड 
१०) रायगड- | रायगड जिल्ह्यातील विविध भागात 
अलिबाग । शिल्पांची निर्मिती व उभारणी करणे (तिबोटी 
खंड्या-रायगड जिल्हा पक्षी, आचार्य विनोबा २९२.३२ २९२.३२ 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


११) रायगड- | रोहा येथील हनुमान मंदिर परिसराचे 
अलिबाग । सुशोभिकरण करणे, ता. रोहा, जि. रायगड ee as 
१२) रायगड- | आक्षी, ता. अलिबाग येथील शिळालेख 
अलिबाग । परिसराचे सौंदर्यीकरण करणे गण? ae 
१३) रायगड- ' श्रीवर्धन समुद्रकिनारी अस्तित्वात असलेल्या 
अलिबाग ।धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यावर सुशोभिकरणाची १९१.०९ १९१.०९ 
कामे करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
१४ रायगड- | मोर्बा येथील गाव तलावाचे सुशोभिकरण व are sags 
अलिबाग । सुधारणा करणे, ता. माणगांव, जि. रायगड 
१५) रायगड- | शिवथरघळ येथे मंदिराच्या मागील बाजूस 
अलिबाग गॅबियन वॉल (संरक्षक भिंत) बांधणे ४७.५७ ३०.०० 
अलिबाग । Tifa वॉल (संरक्षक भिंत) बांधणे 
१६) रायगड- | उंबरखिंड येथील शिवतिर्थ समरभूमी 
मत्ांगं निकास कांग खालापूर सया ८२.४८ ५०.०० 
अलिबाग । विकास कामे, ता. , जि. रायगड 
१७) रायगड- | रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, 
अलिबाग । अलिबाग पोलीस परेड मैदानात पोलीस 
मित्र शिल्प उभारणे, ता. अलिबाग, जि. Be ie 
रायगड 
१८) SACHA महाराज समाधी स्थळ 
अहमदनगर । परिसरात पायाभूत सुविधा पुरविणे ५००.०० ३००.०० 
अहमदनगर येथील विकास कामे 
१९) मळगंगा देवी मंदिर मौजे निघोज, ता. 
अहमदनगर | पारनेर येथील विकास कामांबाबत 
शि मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात 
पर्यटन विसावा केंद्र बांधकाम करणे, ता. २५०.०० ७५.०० 
पारनेर 
२ मौजे निघोज येथे मळगंगा देवी परिसरात 
पर्यटन भोजन कक्ष बांधकाम करणे व १३०.०० ५०.०० 
संरक्षण भिंत बांधकाम करणे, ता. पारनेर 
२०) बीड । मौजे लोणी, ता. शिरुर (का.) जि. बीड 
येथील श्रीक्षेत्र खंडोबाजीबाबा मंदिर देवस्था ४१९.१३ ९०.०० 
परिसर विकसित करणेबाबत 
२१ हिंगोली श्री. बाराशिव हनुमान मंदिर मौ. बाराशिव, 
ता. वसमत, जि. हिंगोली येथील विकास २००.०० ५०.०० 
कामे 
एकूण IT २१ ४९४७.४१ २१२८.४९ 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


2) शासन निर्णय क्रमांक, टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : 39 मार्च, 2022. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व अंदाजित । वितरीत 
कामे व) 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम 
॥. ह... 1 २ ३ 8 
१) नाशिक | श्री रेणुकामाता मंदिर, ता. निफाड येथील विकास 
कामे 
।१__ | गार्डन सुशोभिकरण करणे ५०.०० 
२ सभागृह बांधणे ९५.०० 
३ पार्किंग व्यवस्था करणे ४५.०० 
४ | स्वच्छतागृह व स्थानगृह बांधणे ४०.०० wer 
षु अंतर्गत रस्ते बांधणे ३५.०० 
६ प्रवेशव्दार बांधणे ३०.०० 
एकूण २९५.०० ३०.०० 


३) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व कामे अंदाजित वितरीत 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम 
शिक अना २ ३ 8 
१) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
शिडी कांगोरीगडकडे जाणारा रस्ता तयार करणे, ता. 
१००,०० ३०.०० 
महाड 
२ ताम्हणे ते देवाचा डोगर महादेव मंदिराकडे जाणारा 
१००,०० ३०.०० 
रस्ता तयार करणे ता. महाड 
एकूण २००.०० ६०.०० 
२ रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
= शेवटचे कुडपण येथे रस्त्यालगत संरक्षण भिंत १००.०० ३०.०० 
बांधणे ता. पोलादपूर 
२ पहिले कुडपण ते काळकाई मंदिराकडे जाणारा ७५.०० २२.०० 
रस्ता तयार करणे ता. पोलादपूर 
एकूण १७५.०० ५२.०० 
३) रायगड | रायगड येथील पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत 
करावायाची कामे 
शबि ग्रामपंचायत पाटणसई हद्दीतील जि. रायगड येथील 
अंबा नदीकाठी अष्टविनायक पाली मंदिराकडे ९९.३७ ३०.०० 
जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी निवाराशोड व सुशोभिकरण 
२ मौजे नागोठाणे जि. रायगड येथीळ जोगेश्वरी 
मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मंदिर परिसरांचे ९९.०७ ३०.० 
सुशोभिकरण 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


३ मौजे शहोतपळस जि. रायगड येथीळ अक्कादेवी 
मंदिर यात्रास्थळ असणाऱ्या AAS हायवे १७ 
वरुन जाणाऱ्या पर्यटाकांसाठी मंदिराच्या परिसराचे ही, Bue 
सुशोभिकरण व निवारा]ोड बांधणे 
४ मौजे नागोठणे ता. रोहा जि. रायगड सरखेल 
कान्होजी आंग्रे यांचे पुरातन निवासस्थान व| ७८.७८ २४.०० 
स्मारकाचे सुशोभिकरण 
षु मौजे fret ता. रोहा, जि. रायगड येथील भवानी 
मातेच्या मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी निवाराहोड | ४२.१८ १३.०० 
व सुझोभिरण करणे 
एकूण | ४०४.२४ १२२.०० 
४ रायगड | श्रीवर्धन नगरपरिषद हद्दीतील सी.सी.टी.व्ही. HART 
व इतर आवशयक साहित्याचा पुरवठा करणे, | १९३.८५ १५१.०० 
बसविणे व कार्यान्वित करणे, जि. रायगड 
५) रायगड | रोहा नगर परिषद हद्दीतील श्री. हनुमान टेकडी 
384.00 240,00 
परिसर सुशोभिकरण करणे, जि.रायगड 
६) रायगड | अलिबाग येथील दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे समाधी वी . 
परिसर सुझोभिकरण करणे, जि. रायगड we eas 
७) रायगड । मौजे गागोदे बु.येथील आचार्य विनोबा भावे यांचे 
स्मारक परिसर सुधारणा करणे, जि. रायगड 
Pd | मौजे गागोदे बु.येथे स्वागत कमान बांधणे ४.७६ 
२ मौजे गागोदे बु.येथे हायवे पासून तलावापर्यंत रस्ता 
तयार करणे ९९.६९ ६००,०० 
3 मौजे गागोदे बु.येथे वाचनालय इमारत बांधणे ५८.७० 
४ मौजे गागोदे बु.येथे रोड लगत स्ट्रीट लाईट बसविणे | १९.७८ 
एकूण | १८२.९३ १००.०० 
८) रायगड | ता. रोहा जि. रायगड येथील विकास कामे 
शिळ अश तळाघर येथील तलावाचे संवर्धन करणे, ता. रोहा २४.९९ २४.९९ 
२ तिसे येथील तलावाचे संवर्धन करणे, ता. रोहा १००.०० ७०.०० 
VHT] १२४.९९ ९४.९९ 
९) रायगड | पाळी नगर पंचायत, ता. सुधागड येथील विकास 
कामे 
षि पाळी नगरपंचायत हद्दीतील वरचा देऊळवाडा व 
wed देऊळवाडा समोरील TTS 
४२.०० २५.०० 
तळ्यासभोवती सुठोभिकरण व उद्यान तयार करणे, 
ता. सुधागड 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


२ पाली i हद्दीतील हटाळेश्वर मंदिर ता a 
तलावाला संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण करणे 
एकूण | ९७.०० ६५.०० 
qo) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
शिंगी बोली पंचतन येथील गणेश मंदिर सभागृहाचे 
बांधकाम करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड वी iets 
२ बोली पंचतन येथील तलावाचे बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड ग > 
एकूण | १६६.३२ ११०.०० 
११) रायगड | कुंडलिका नदीमध्ये साजे ते कामथ या भागामध्ये 
चालणाऱ्या राफ्टींगसाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी | 920.00 ८०.०० 
सोई सुविधा पुरविणे ता. माणगाव, जि. रायगड 
१२) रायगड | कोलाड येथील विभागीय वसाहती मधील नाना- 
नानी पार्क सुशोभिकरण व दुरुस्ती करणे ता. रोहा, | ४००.०० २००.०० 
जि. रायगड 
१३) रायगड | रायगड येथील विकास कामे 
शिंगी मौजे रामदास पठार येथे तलावाचे बांधकाम व 
१००,०० ५०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. महाड, जि. रायगड 
२ मौजे रामदास पठार येथे तलावाकडे जाणाऱ्या 
9 400,00 ५०.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता. महाड, जि. रायगड 
एकूण २००.०० १००.०० 
१४ रायगड | रायगड येथील विकास कामे 
णि मौजे गोरेगाव येथे राम तलावाचे सुशोभिकरण, 
बांधकाम व वरदेश्वर मंदिराजवळ सभामंडप PRY | 200.00 १००.०० 
ता. माणगांव, जि. रायगड 
२ मौजे निजामपूर येथे शिवकालीन तलावाचे 
सुशोभिकरण व बांधकाम करणे ता. माणगांव जि. | 200.00 १००.०० 
रायगड 
एकूण ४००.०० २००.०० 
१५) कसबा, ता. संगमेश्वर येथील संभाजी स्मारक 
रत्नागिरी | विकसित करणे ae es 
१६ । मौजे कालुस्ते बु.येथे बाजीबुवा काळेश्वरी मंदिर येथे aes yes 
रत्नागिरी | सोई सुविधा पुरविणे ता. चिपळूण न । 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


वाहनतळ करणे, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक 


१७) ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र किल्ले रसाळगडला 
रत्नागिरी | जोडणारा वाडीबीड ते रसाळगड किल्ला रस्ता| १००.०० ४०.०० 
बांधकाम करणे 
१८) केळशी, ता. दापोली येथील विकास कामे 
रत्नागिरी 
1 केळशी येथील याकुबबाबा दर्गा परिसर के es 
सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली न व 
२ केळशी येथील इतिहासकालीन महालक्ष्मी मंदिर 
सौंदर्यीकरण करणे, ता. दापोली १९११४ ल 
एकूण | २५६.३१ ७५.०० 
१९) रत्नागिरी जिल्हयातील विकास कामे 
रत्नागिरी 
i” | मुरुड येथील दुर्गादेवी मंदिर परिसर सुशोभिकरण वतत नका 
करणे, ता. दापोली न न 
२ वेळास येथे नाना फडणवीस यांचे स्मारक 
सुशोभिकरण क्रो री ८५.३४ २५.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. मंडळणगड 
३ ange येथील इतिहासकालीन केशवराज मंदिर 
सुशोभिकरण करणे ८९.८३ २५.०० 
सुशोभिकरण करणे ता. दापोली 
४ दाभोळ येथील शिवकालीन गुहेतील चंडीकादेवी 
मंदिर सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली oe noe 
4 आंजले येथीळ कड्यावरीळ गणपती मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली 1.4. 6:34 
एकूण | ५६६.४२ १९०.०० 
२०) नाशिक | देवी मंदिर देवस्थान वावी, ता. सिन्नर १००.०० २०.०० 
२१) नाशिक | भागोजी नाईक स्मारक सांगवी, ता. सिन्नर १००.०० २०.०० 
२२) नाशिक | श्री कानिफनाथ महाराज मंदिर देवस्थान, पंचाळे, 
400,00 20,00 
ता. सिन्नर 
२३) नाशिक | कळसूआई देवस्थान, इंदोरे ता. इगतपूरी १५०.०० ३०.०० 
२४) नाशिक | नाशिक जिल्हयातील दिंडोरी व निफाड 
तालुक्‍यातील कामे- तिसगाव ता. दिंडोरी येथील | ५०.०० १५.०० 
संगमेश्वर मंदिर 
२५) नाशिक | ता. दिंडोरी, जि.नाशिक येथील विकास कामे 
i | मौजे देवसाने येथे श्री दत्त मंदिर परिसरात 
३०.०० ९.०० 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


सुशोभिकरण 


२ मौजे बापेगांव अंबिकानगर येथील देवी मंदिर 
परिसरातील वॉल कंपाऊंड बांधणे, ता. दिंडोरी, ३०.०० ९.०० 
जि. नाशिक 
एकूण ६०.०० १८.०० 
२६) नाशिक श्रीक्षेत्र रामेश्वर मंदिर, ता. दिंडोरी येथील 
मंदिराजवळ धामण नदीघाट विकसित करणे व|  ४९९.५१ ५०.०० 
इतर अनुषंगिक कामे करणे 
२७ नाशिक | हतगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता करणे, प्थदिप 
बसविणे व परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. | 300.00 १००.०० 
सुरगाणा 
२८) संगमेश्वर महादेव मंदिर येथे भक्‍तनिवास बांधणे, 
दारणासांगवी ३०.०० ६.०० 
नाशिक ,ता. निफाड व इतर कामे 
२९) नाशिक | लालपाडी येथील विकास कामे ता. निफाड 
a गोदावरी पाणघाट बांधणे ३०.०० त. 
र mere) 
२ पर्यटक निवारा बांधणे ३०.०० 
एकूण ६०.०० १२.०० 
30) नाशिक | कोठुरे, ता. निफाड येथील विकास कामे 
शग कोटुरे श्री बाणेश्वर देवस्थान येथे गोदावरी नदी र व 
: 0,00 0,00 
पाणघाट बांधणे व सुशोभिकरण करणे, ता. निफाड १ 
२ कोठुरे येथील श्री बाणेश्वर देवस्थानाला जाण्यासाठी 
५०.०० २०.०० 
रस्त्याची सुधारणा करणे, ता. निफाड 
एकूण 400,00 ४०.०० 
३१) नाशिक | चांदोरी येथील विकास कामे 
[> | श्री भैरवनाथ देवस्थान, चांदोरी येथे वाहनतळ 
५०.०० २०.०० 
परिसर सुझोभिकरण करणे, ता. निफाड 
२ श्री महादेव देवस्थान, चांदोरी येथे पर्यटक निवास 
, ५०.०० २०.०० 
बांधकाम करणे,ता.निफाड 
एकूण १००,०० ४०.०० 
३२) नाशिक | नाशिक जिल्हयातील दारणा डॅम व भावली डॅम 
येथीळ विकास कामे 
शिंग भावली डम (भावली खु.)परिसर रस्ता सुशोभिकरण 
३०.०० ९.०० 
करणे भाग १ 
२ भावली SF (धामडकौ) परिसर रस्ता मजबुतीकरण 
80,00 219.00 
व सुशोभिकरण 
३ दारणा SH परिसरात साकुर गावात चौक 
३०.०० ९.०० 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


दारणा SF परिसरात साकुर गावात महादेव मंदिर 


जि. गोंदिया, ता. तिरोडा 


मंदिर 0,00 219.00 
ते मारुती मंदिर रस्ता : 
4 दारणा SH महादेव साकुर येथे पावर स्टेशन 
महोदव मंदिर ae oe 
एकूण ३००.०० ९०.०० 
33) NH-§9 रोड ते मंदिर कुंड रोड काँक्रोटीकरण ता तत 
अहमदनगर | करणे ता. पारनेर ी न 
३४) मौजे निघोज येथे मंळगंगा देवी परिसर 
५५.०० ११.०० 
अहमदनगर | सुशोभिकरण करणे, ता. पारनेर 
३५) अहमदनगर हद्दतील प्रभाग क्र. १ मध्ये भिस्तबाग 
१५०.०० ५०.०० 
अहमदनगर | महाल सुशोभिकरण करणे 
३६) अरणगाव, मेहेराबाद येथील केडगाव ते अरणगाव 
अहमदनगर | ('मेहेरबाबा समाधी स्थळाकडे जाणारा Ten 
तयार करणे १००.०० ५०.०० 
(१/१०० ते 3/400) तयार , ता. 
जि.अहमदनगर 
३७) राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २२२ काटवन खंडोबा चौक ते 
अहमदनगर | पुणे बसस्थानक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते Ree 25 
; 9 : 0,00 
आनंद wud महाराज यांच्या समाधीकडे : 
जाणाराव परिसरातील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे 
३८) रंधा फॉल, ता. अकोले, जि. अहमदनगर येथे 
: 240,00 400.00 
अहमदनगर | काचेचा सेतु पुल बांधणे 
३९) श्री बद्रिनाथ मंदिर संस्थान, बहादरपूर येथील 
जळगाव विकास कामे जळगाव 800,00 400,00 
जळगाव । विकास कामे ता. पारोळा, जि. जळगाव 
४०) गोंदिया | नवेगांव बांध येथीळ (१२ कामे) पर्यटन विकास कामे 
गोंदिया १५०.०० ५४.०० 
जि. , ता. अजुर्नी-मोर 
४१) गोंदिया | प्रतापगड येथील (१७ कामे) पर्यटन विकास कामे aig री 
गोंदिया 0,00 mexe) 
जि. , ता. अर्जुनी-मोर 
४२) गोंदिया | चोरखमारा येथील (१६ कामे) पर्यटन विकास कामे yay ye 
गोंदिया Oo ere) 
जि. ,ता. तिरोडा 
४३) गोंदिया | बोधलळकसा येथील (१५ कामे) पर्यटन विकास कामे 
२१७.३० (9८..०० 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


४४) श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर व रंजेबुवा देवस्थान, 
हिंगोली | मौजे आडवगांव (रंजेबुवा) येथील विकास कामे मा. 
वसमत, जि. हिंगोली 
("7 Ser = si सभागृह बांधकाम करणे ४०.०० 
२ मंदिर परिसरात विद्युतीकरण करणे ५०.०० ५०.०० 
३ दर्गा परिसरात सिमेंट कॉक्रीट करणे ५०.०० 
एकूण १४०.०० 40,00 
४५) श्री बालाजी मंदिर पुरजळ, ता. औढा ना. 
हिंगोली 
।___१___ | विद्युतीकरण करणे ५०.०० ी 
२ सभागृह बांधकाम करणे ५०.०० in 
एकूण १००,०० २५.०० 
एकूण १ते४५। ९१९४.१९ । ३५८६.९९ 


४) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


(रुपये लक्षात) 
अंदाजित 
अ.क्र. व जिल्हा कामे कही वितरीत रक्‍कम 
रक्‍कम 
1 १ २ ३ 8 
नाशिक | पिंपळगाव बसवंत येथे शिवसृष्टी 
200,00 24,00 
उभारणे, ता. निफाड 
एकूण 200,00 २५.०० 


ब) सन २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 


कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत :- 


१. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : 


२८ जून, २०२२ 


अन्वये खालील agate 


जिल्हास्तरावरील कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी 


वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी 


वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील कामांबाबत 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ 
येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र. व करे अंदाजित वितरीत 
कामे ae पली 
जिल्हा रक्‍कम रक्‍कम 
शिक अते २ ३ 8 
१) रायगड । कुडा लेणी येथील पर्यटन मुलभूत सोयी 
200,00 ६०.०० 
सुविधा निर्माण करणे (टप्पा क्र.-२), ता. तळा, 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


२) रायगड | देवकुंड येथे पर्यटन मुलभूत सोयी सुविधा 
निर्माण करणे, (टप्पा क्र.--२), ता. तळा, २००.०० ६०.०० 
ता. माणगांव, 
३) रायगड | श्रीवर्धन शहरातील पर्यटक निवास इमारतीचे 
नुतनीकरण, करणे, ता. श्रीवर्धन किक oo 
४) रायगड श्रीवर्धन wits Yaad तलावाचे 
नुतनीकरण व सुशोभिकरण करणे, ता. | ४९.९६ १४.९८ 
श्रीवर्धन 
५) रायगड श्रीवर्धन येथील. जिवनेश्वर कुंड चे 
नुतनीकरण व सुशोभिकरण करणे, ता. | ४९.०९ १४.७२ 
श्रीवर्धन 
६) रायगड | म्हसळा नगरपंचायत हद्दीत धार्मिक व 
सार्वजनिक स्थळे येथे CCTV कॅमेरे बसविणे, |  १६४.९१ ४९.४७ 
ता. म्हसळा 
७ रायगड | जासई नदी किनारा विकसित व 
५००.०० १५०.०० 
सुशाभीकरण करणे, ता. म्हसळा 
८) रायगड | दिवेआगर येथे केदारलिंग भैरव मंदिर 
सभामंडप बांधणे, ता. श्रीवर्धन ie oar 
९) रायगड । दिवेआगर येथे सिध्दनाथ भैरव मंदिर 
सभामंडप बांधणे ता. श्रीवर्धन गिरवी वी 
१०) रायगड | देवखोल येथील कुसुमेश्वर मंदिर परिसर 
विकास करणे, ता. श्रीवर्धन धी 00 
११) रायगड | रोहा नगरपरिषद हद्दीतील कुंडलिका नदी 
संवर्धन प्रकल्पातील शिवसृष्टी परिसर | १७८.०० ५३.४ 
सुशोभिकरण करणे,ता.रोहा 
१२) रायगड | रोहा येथे शिवसृष्टी शिल्प तयार करणे, 
२४५.०० 93.4 
ता.रोहा 
१३) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
4 मौजे वरसोली ans मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग ह bis 
२ मौजे कुरुळ श्री दत्तर मंदिर परिसर 
३०.०० ९.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग 
१४) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
L | मौजे वरसोली श्री विठ्ठल vaste मंदिर 
परिसर सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, ता. | ४०.०० १२.०० 
अलिबाग 
१५) रत्नागिरी जिल्ह्यातील महिपतगड, ता. 
रत्नागिरी | संगमेश्वर येथील परिसर सुझोभिकरण व| ३४९.९० १०४.९७ 


पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करणे 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


१६) 
रत्नागिरी 


रत्नागिरी जिल्हयातील संगमेश्वर 
तालुक्यातील मार्लेश्वर देवस्थान परिसर 
सुशोभिकरण व पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा 
निर्माण करणे 


888.43 


938.24 


१७) 
रत्नागिरी 


किल्ले मंडणगड येथील विकास कामे 


णि 


किल्ले मंडणगड कडे जाणारा रस्ता 
सुशोभिकरण करणे, बसण्यासाठी बेंच करणे 
ता.मंडणगड 


२.०० 


मंडणगड किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता व 
रस्त्याच्या बाजूला आवश्‍यक ठिकाणी 
संरक्षक भिंत व दुसर्‍या बाजुला मेटल 
बॅरिगेट्स लावणे 


939.00 


मंडणगड किल्ल्यावरील गणेश मंदिर व 
बाजुचा भाग सुशोभिकरण करणे 


१५.०० 


४४.४० 


एकूण 


१४८.०० 


४४.४० 


१८) नाशिक 


जोंगलटेंभी येथे खंडेराव मंदिर मिरवणूक 
मार्ग रस्ता सुघारणा व अनुषंगीक कामे 
करणे. 


९४००,०० 


१२०.०० 


१९) नाशिक 


जायगाव येथे मारुती मंदिर परिसर सुधारणा 
करणे व सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


३०.०० 


२०) नाशिक 


दापूर येथे खंडेराव गड किल्ल्याचे 
सुशोभिकरण व मंदिर बांधकाम करणे. 


५००.०० 


१५०.०० 


२१) नाशिक 


बारगाव पिंप्री येथे मारुती मंदिर, महादेव 
मदिर व खंडेराव मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
व अनुषंगिक काम करणे. 


900,00 


३०.०० 


22) नाशिक 


मोह येथे बोडकेमळा येथील श्री महादेव 
मंदिर, रुक्मिणी मंदिर व खंडेश्वर मंदिर 
परिसर सुधारणा व वाहनतळ बांधणे. 


900,00 


३०.०० 


२३) नाशिक 


चिचोळी येथील मारुती मंदिर परिसर 
सुधारणा व अनुषंगिक कामे 


800,00 


420,00 


२४) नाशिक 


मोहदरी येथील साईबाबा मंदिर, जुने व नवे 
मारुती मंदिर मिरवणूक मार्ग व सुशोभिकरण 
करणे 


900,00 


३०.०० 


२५) नाशिक 


पाठपिप्री येथील मारुती मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 


900,00 


३०.०० 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


२६) नाशिक 


वडझिरे येथे श्री तिर्थक्षेत्र कानिफनाथ मंदिर 
मिरवणूक मार्ग व सामाजिक सभागृह व 
सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


३०.०० 


२७) नाशिक 


निमगाव सिन्नर येथील तिर्थक्षेत्र दत्त मंदिर 
सभागृह, पालखी मार्ग मजबुतीकरण करणे. 
सामाजिक सभागृह बांधणे. 


१२५.०० 


३७.५ 


२८) नाशिक 


नायगांव येथील श्री क्षेत्र मारुती मदिर, 
माळोबा मदिर परिसर सुधारणा व 
सुशोभिकरण व अनुषंगिक कामे करणे 


900,00 


३०.०० 


२९) नाशिक 


मौजे दोडी बु. म्हाळोबा मंदिराकडे जाणारा 
मुख्य मार्ग रस्ता काँक्रीटीकरण करणे, ता. 
सिन्नर 


३००.०० 


80.00 


30) नाशिक 


मौजे गुळवंच येथील बिरोबामंदिर, खंडोबा 
मंदिर, भगवान बाबा मंदिर, परिसर 
सुशोभिकरण, वाहनतळ, भक्त निवास 
बांधकाम करणे व पालखी मार्ग 
काँक्रीटीकरण करणे, ता. सिन्नर 


१५०.०० 


४५.०० 


३१) नाशिक 


मौजे मानोरी येथील श्री म्हसोबा मंदिर, 
विठ्ठल मंदिर, हनुमान मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण, वाहनतळ, भक्त निवास 
बांधकाम करणे व पालखी मार्ग 
काँक्रीटीकरण करणे, ता. सिन्रर 


९४००,०० 


१२०.०० 


32) नाशिक 


श्री वज्रेश्वरी माता देवस्थान, सोमठाणे 
परिसरात, सुझोभिकरण व विकास कामे, ता. 
सिन्नर 


३००.०० 


80,00 


33) नाशिक 


श्री. क्षेत्र विध्यवासिनी मंदिर, दिंडोरी 
परिसरात वाहनतळ विकसित करणे, ता. 
दिंडोरी 


५०.०० 


१५.०० 


३४) नाशिक 


श्री क्षेत्र विध्यवासिनी मंदिराकडे जाणाऱ्या 
रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, ता. दिंडोरी 


900,00 


३०.०० 


34) नाशिक 


श्री क्षेत्र विध्यवासिनी मंदिराचे सुशोभिकरण 
करणे, ता. दिंडोरी 


900,00 


३०.०० 


३६) नाशिक 


दिंडोरी ठाहरातील धामण नदीच्या कडेला 
घाट बांधणे (भाग-१) 


900,00 


३०.०० 


३७) नाशिक 


दिंडोरी ठाहरातील धामण नदीच्या कडेला 
घाट बांधणे (भाग-२) 


900,00 


३०.०० 


३८) नाशिक 


नांदुरमध्यमेश्वर ता. निफाड बंधारा येथील 
पर्यटन केंद्र व पर्यटन सुविधा देणे 


३००.०० 


९०.०० 


३९) नाशिक 


दारणा SH परिसरात साकुर येथील नदी 
परिसर सुशोभिकरण करणे, ता. इगतपुरी 


३०.०० 


९.० 


So) नाशिक 


दारणा SH परिसरात साकुर गावात 
नागधोंडी टेकडीकडे जाणारा रस्ता तयार 


३०.०० 


९.० 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


करणे, ता. इगतपुरी 


४१) नाशिक 


दारणा SH परिसरात साकुर येथे महादेव 
परिसरात सुशोभिकरण करणे, ता. इगतपुरी 


३०.०० 


९.० 


४२) नाशिक 


दारणा डॅम परिसरात पांवर स्टेशन ते 
महादेव मंदिर परिसरात रस्ता करणे व 
सुशोभिकरण करणे, ता. इगतपुरी 


३०.०० 


९.० 


४३) नाशिक 


दारणा SH परिसरात साकुर येथे पावर 
स्टेशन महादेव मंदिर येथे वाहनतळ तयार 
करणे, ता. इगतपुरी 


३०.०० 


४४ नाशिक 


दारणा डम परिसरात साकुर येथील सद्रोदिन 
बाबा दर्गा परिसरात सुशोभिकरण करणे, ता. 
इगतपुरी 


३०.०० 


९.०० 


४५) नाशिक 


भावळी डम (भावली खु.) परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. इगतपुरी (भाग-२) 


३०.०० 


९.०० 


४६) नाशिक 


शिलाईमाता मंदिर बेझे ता. त्र्यंबकेश्वर येथील 
विविध विकास कामे 


900,00 


३०.०० 


४७ नाशिक 


गंगाद्वार तीर्थक्षेत्र येथील विविध विकास कामे 
मा.त्र्यंबकेश्वर 


३००.०० 


९०,०० 


४८) नाशिक 


सुळेवाडी येथे महादेव मंदिर परिसर सुधारणा 
करणे व सुशोभिकरण करणे. 


900,00 


३०.०० 


88) 
अहमदनगर 


अहमदनगर मनपा हद्दीतील कल्याण रोड 
ठाणगे मळा ते अमरधाम पर्यंत लगतची सीना 
नदी सुशोभिकरण करणे 


३००.०० 


80,00 


पठ) 
अहमदनगर 


अहमदनगर मनपा हद्दीतील पुणे हायवे ते 
फुलसौंदर मळयापर्यंत लगतची सीना नदी 
सुशोभिकरणे करणे 


३००.०० 


80,00 


५१) 
अहमदनगर 


अकोळनेर येथे खंडोबा देवस्थान परिसरात 
बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. नगर 


९९.०० 


२९.७० 


4) 
अहमदनगर 


अरणगाव येथे बुवाजी बुवा देवस्थान 
परिसरात बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. नगर 


900,00 


३०.०० 


43) 
अहमदनगर 


घोसपुरी येथे पद्मावती देवी देवस्थान 
परिसरात बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. 
पारनेर 


५०.०० 


१५.०० 


५४ 
अहमदनगर 


करंदी मळगंगा देवी देवस्थान परिसरात 
बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. नगर 


७५.०० 


२२.५० 


दद) 
अहमदनगर 


वडगाव दर्या येथे दर्याबाई-वेल्हाबाई 
देवस्थान परिसरात बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, 
ता. नगर 


५०.०० 


१५.०० 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


५६) 


सावरगाव येथे मारुती देवस्थान परिसरात 


ox बांधणे ५०.०० १५.०० 
अहमदनगर | बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. नगर | न 
५७) भाळवणी येथे श्री नागेश्वर देवस्थान परिसरात 
वाया ७५.०० २२.५० 
अहमदनगर | बहुउद्देशीय हॉल बांधणे, ता. नगर 
५८) ।मौजे कोतुळ येथे कोतुळेश्वर महादेव ता. 
१५०.०० ४५.०० 
अहमदनगर | अकोले येथील विकास करणे 
4Q) रंधा फॉल ता. अकोले जि. अहमदनगर 
बांधणे 200,00 ६०.०० 
अहमदनगर | काचेचा सेतू पुल बांधणे 
६०) श्री राघवेश्वर महादेव मंदिर परिसर bane का 
अहमदनगर | सुशोभिकरण करणे, मौजे कुंभारी न । 
६१) | श्री खंडोबा देवस्थान परिसर सुशोभिकरण ता क 
अहमदनगर | करणे, मौजे वाकडी, ता. कोपरगाव । न 
६२) at नरहरी देवस्थान परिसर सुशोभिकरण १० ages 
अहमदनगर | करणे, मौजे कान्हेगाव, ता. कोपरगाव । न 
६३) श्री क्षेत्र श्री संत शिरोमणी सावता महाराज 
सोलापूर | देवस्थान अरण ता. माढा, जि. सोलापूर 
येथील विकास कामे 
रांग बांधणे ५४.४५ 
| a दर्शन रांग बांधणे 99§.02 
२ पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ५४.१४ 
३ रस्ता करणे. १०.६५ 
एकूण | 929.49 ५४.४५ 
६४) वडवळ श्री क्षेत्र नागनाथ देवस्थान येथे जि.प. 
सोलापूर | शाळेजवळ वाहनतळ उभारणे, ता. मोहोळ, | ३८.६६ ११.५९ 
जि. सोलापूर 
६५) शेटफळ श्री सिध्देश्वर देवस्थान परिसरात 
: १०.०० 3.00 
सोलापूर | शौचालय बांधणे, ता. मोहोळ 
६६) शेटफळ श्री सिध्देश्वर देवस्थान परिसरात 
40,00 3.00 
सोलापूर । वाहनतळ उभारणे, ता. मोहोळ 
६७) बेगमपूर-बेगम, मा साहेब देवस्थान परिसरात es sia 
सोलापूर | वाहनतळ उभारणे, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर त न 
६८) बेगमपूर-बेगम, मा साहेब देवस्थान परिसरात ae — 
सोलापूर | घाट बांधणे, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर my 
६९) अमरावती| Bart सिचन प्रकल्प a. वरुड सिचन 
प्रकल्प येथे विपयना व निसर्ग जल पर्यटन |  २५०.०० ७५.०० 
केंद्र उभारणे 
७०) श्री. हनुमान टेकडी येथे पाथवे व परिसर 
औरंगाबाद संकीर्ण 400,00 30,00 
औरंगाबाद | सुशोभिकरण करणे व इतर संकीर्ण कामे 
७१) बीड | रेणुका देवी देवस्थान, पौळ पिंपरी, ता. परळी sas 30,00 


येथील देवस्थान परिसर विकसित करणे 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


७२) बीड | दर्गा देवस्थान, सिरसाळा, ता. परळी येथील ९.७१ 
देवस्थान परिसर विकसित करणे 
७३) बीड श्री क्षेत्र HAH देवस्थान पिपळवंडी येथे ता मा 
सभामंडप बांधणे, ता. पाटोदा, जि. बीड 
७४) बीड श्री क्षेत्र अश्वलिंग देवस्थान पिंपळवंडी येथे 
अंतर्गत रस्ते बांधणे, ता. पाटोदा, जि. बीड > vey 
७५) बीड श्री क्षेत्र तारकेश्वर गड येथे भक्तनिवास गला का 
बांधणे, ता. आष्टी, जि. बीड 
७६) बीड श्री क्षेत्र मच्छिद्रनाथ गड सावरगाव घाट येथे 
वाहन तळ व अंतर्गत रस्ते बांधणे, ता. आष्टी, ५०.०० १५.०० 
जि. बीड 
७७) बीड | संत मिराबाई (आईसाहेब) येथे सभामंडप 
: ५०.०० १५.०० 
बांधणे, ता. पाटोदा, जि. बीड 
७८) श्री बेलमंडळ महादेव भोळीनाथ संस्थान, 
हिंगोळी ।उंडेगाव येथील विकास कामे, मा. औढा 
नागनाथ, जि. हिंगोली 
शिळ | पेव्हर ब्लाक बसविणे ५०.०० 
२ विद्युतीकरण करणे १५.०० 
ी री ३९.०० 
३ सभामंडप (CHAS बांधकाम करणे) ५०.०० 
४ शुध्द जल (आर.ओ)बसविणे १५.०० 
एकूण १३०.०० ३९.०० 
७९) सिध्देश्वर धरण ता. औढा नागनाथ येथे 
हिंगोळी | पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, सौरउर्जा 
संच बसविणे / परिसरात पाण्याची व्यवस्था | १००.०० ३०.०० 
करणे / स्वच्छतागृह बांधणे / रस्त्यावर 
पथदिवे बसविणे 
८०) श्री बालाजी मंदिर शिवपुरी, वसमत येथे 
हिंगोळी मंदिराला जोडणाऱ्या रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक | ४०.०० १२.०० 
बसविणे 
८१) मौजे सेंदुरसना, ता. औंढा नागनाथ येथे 
हिंगोळी । उद्यडखांबी सभागृह, पेव्हर ब्लॉक, | 900.00 | ३०.०० 
विद्युतीकरण व संरक्षण भिंत बांधणे 
2) मौजे खोडकेश्वर महादेव मंदिर, सोमठाणा, 
हिंगोळी । ता. वसमत परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ह ae 
3) मौजे खोडकेश्वर महादेव मंदिर, सोमठाणा, 
हिंगोली | ता. वसमत परिसरात विद्युतीकरण करणे seas es 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


8) मौजे माळवटा, ता. वसमत येथे महादेव 7 
हिंगोळी | मंदिर परिसरात पेव्हर sin बसविणे व ३०.०० दि 
सुशोभिकरण करणे 
८५) श्री बालाजी मंदिर परिसरात विद्युत पथदिवे see ste 
हिंगोळी | बसविणे व | 
८६) मौजे थोरावा, ता. वसमत येथे उत्तरेश्वर 
हिंगोली | महादेव मंदिर परिसरात मंगल कार्यालय aes २ 
सभागृह, यात्री निवास, संरक्षण भिंत, गार्डन क द्र 
व सुशोभिकरण करणे 
८७) परभणी | मौजे रत्नेश्वर खुर्द येथील पर्यटन विषयक मप se 
विकास कामे ता. पाथरी, जि. परभणी न = 
एकूण १ते ८७ | 99029.2 | 3308.30 


२) शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन, दिनांक : २८ जून, 2022 अन्वये 
खालील तक्‍त्यामधील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाझी संबंधित कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देऊन निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर निधी वितरित करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात नमूद कामांपैकी खालील 
कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच सदर कामांकरीता स्तंभ 
क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास वितरित करण्यात येत 
आहे. (महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ) 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित वितरीत कार्यान्वयीन 
रक्‍कम रक्‍कम यंत्रणा 
ae || २ 3 3 4 
१) रत्नागिरी | भैरवगड ता. चिपळूण, महाराष्ट्र 
जि.रत्नागिरी येथे ३०.०० ९.०० पर्यटन विकास 
सभामंडप बांधणे महामंडळ 
२) रत्नागिरी | मौजे डेरवण, ता.चिपळूण महाराष्ट्र 
जि.रत्नागिरी ग्रामपंचायत ३०.०० ९.०० पर्यटन विकास 
येथे सुशोभिकरण करणे महामंडळ 
एकूण१ते२| ६०.०० १८.०० 
३. अटीव शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर 
कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
HARA आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा 
सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे 
आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. 
तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर 
करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, 
याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचाळनालयास न चुकता सादर करावीत. 


१२) गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा सचित्र दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 
गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे कामाची प्रत्यक्ष गुणवत्ता तपासणी केल्याचा प्रमाणित अहवाल 
तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील उर्वरित निधी वितरित केला जाईल. 

१३) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. सन २०२२-२३ मधील वरील ब) येथील अनुक्रमांक १ व २ तक्‍त्यामधील कामांसाठी वर नमूद 
करण्यात आलेला खर्च सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष 
"मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 
ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या 
(प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत 
करण्याकरीता जिल्हास्तरावरील कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा 
नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाझी संबंधित 
कामांसाठी मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -आहरण व 
संवितरण अधिकारी" व सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण 
अधिकारी* म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई / संबंधित जिल्हा कोषागार 
कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा 
अनुपालन अहवाल झासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


प. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३, दि.१२.०४.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३ परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०८१२३८२८८३२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f2ca7eecbf1d69ba49909a9Sbb5 1f6144c31e6511072bd 


3c3e0545414f2afSe, postalCode=400032, st=Mah; t 


st=Maharas| 
INumber=E04F8247FBE9 1 B9ABDD8D54046F658559E3B3D7 
49A417EEB1DA2AB279A9BE388, -MADAN GIRJU SONDE 
Date: 2023.09.08 15:59:15 +05'30 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०८/प्र.क्र.३४४/पर्यटन, 


३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

९. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 


१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २० पैकी २० 


